विधि व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयांच्या परिसरातील वृक्ष लागवडीवरील 
खर्चासाठी निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : सीएचसी १११८/४९५/ (१६३/१८)/कार्या-१७. 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ सप्टेंबर , २०१९ 


वाचा:- (१) शासन ज्ञापन, विधि व न्याय विभाग,क्र.लेखानु-४२१९/प्र.क्र.२४/ का-२३, 
दि.१२.०७.२०१९ 
(२)शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग, क्रमांक : सीएचसी १११८/४९५/(१६३/१८)/ 
कार्या-१७, दि. ३१.०८.२०१९ 
शासन शुद्धीपत्रक- 
संदर्भाधिन अ.क्र. (१) येथील शासन ज्ञापन दि. १२.०७.२०१९ अन्वये वृक्ष लागवडीकरिता 
रु. २४,००,०००/- इतका निधी वितरित करण्यात आला आहे. सदर निधीचे उद्िष्टनिहाय वितरण 

धर्मादाय आयुक्त , महाराष्ट्र राज्य , मुंबई (जे ००६१) व महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई (जे ०००२) 

या नियंत्रक अधिकाऱ्यांना संदर्भाधिन अ.क्र. (२) येथील दि. ३१.०८.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये 

करण्यात आळे आहे. सदर शासन निर्णयामधील परिच्छेद ३ मधील तक्त्यातील २१- पुरवठा व सामग्री 
समोरिळ रक्‍कम " २४,००,६०० " ऐवजी "४,००,६०० " अशी वाचावी. 

२. सदर शासन शुद्धीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१९०९०९१६५३१७६४१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


e e Digitally signed by Kamini R Pilankar 
K R DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and 
a mM | al | Judiciary Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=bd66db73425a9730e4074ae475eb26788ae32a45d13 
639a02fcf2ffbd43272fF, 


be serialNumber=791d70f75a8bfaa8349786f02d7 1 cad4fb9d1999 
| a Nn a | ea0d92d63dcf5de1 98d4f817, cn=Kamini R Pilankar 


Date: 2019.09.11 11:58:11 +05'30' 


(का.रा.पिळणकर) 


कार्यासन अधिकारी 
प्रति- 


१. सचिव (वने), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
२. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई . 
३. धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट रोड, वरळी, मुंबई. 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः सीएचसी १११८/४९५/ (१६३/१८)/कार्या-१७. 


४. सर्व धर्मादाय सहआयुक्त /सहायक धर्मादाय आयुकत, धर्मादाय संघटनेतील सर्व 
जिल्हास्तरीय कार्यालये (धर्मादाय आयुक्त, धर्मादाय आयुकत कार्यालय, डॉ.अँनी बेझंट 
रोड, वरळी, मुंबई. यांचेमार्फत ). 

५. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील सर्व जिल्हास्तरीय न्यायालये, 

महाराष्ट्र राज्य. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखापरीक्षा ), महाराष्ट्र-१ , मुंबई. 

. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०.वित्त विभाग ( कार्यासन -व्यय-५ ,अर्थ -११), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.कक्ष अधिकारी (कार्या-९,११, 92, 93,23), विधि व न्याय विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१२.कार्यासन १७-संग्रहार्थ. 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी 2 


